नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरिता ऊर्जा विभागाच्या 
अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षाणालयाचे विद्युत 
निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर हे कार्यालय सुरू 
करणे व त्यासाठी पदे कायमस्वरूपी वर्ग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 
संदर्भ: 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.मुअवि-००५/सीआर८९५७/ऊर्जा-२, दि. २० फेब्रुवारी, २००६. 
2) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. प्राफेब-११०८/प्र.क्र.१६७/ठाणे/म-१०, दि. ३१.०७.२०१४. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.५८८/ऊर्जा-२, दि. २६ फेब्रुवारी, २०१५. 
४) अपर मुख्य सचिव तथा पालक सचिव, जिल्हा पालघर यांचे अ. झा. पत्र क्र. अमुस-२०१७/प्र.क्र.१३७०/सेवा, 
दि. १५ जुले, २०१७. 

५) मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे पत्र क्र. जा/मुविनि क्र. विजकर शाखा/४८०/२०१९-२० दि. ०५.०८.२०२०. 


प्रस्तावना: 


ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करून दि. ०१.०८.२०१४ पासून पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, 
मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश करून पालघर हा नवीन जिल्हा संदर्भ क्र. २ येथील अधिसूचनेद्वारे 
निर्माण करण्यात आला आहे. या नवनिर्मित पालघर जिल्हयाकरिता ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालयाचे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर हे कार्यालय सूरू करण्याबाबत आणि या कार्यालयासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आकृतीबंधातील मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई व विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग क्र. १, ठाणे या कार्यालयातील पदे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरिता ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयाचे विद्युत 
निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर हे कार्यालय सुरू करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या 
जिल्ह्यातील पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड हे ८ तालुके विद्युत निरीक्षक, 
निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे या कार्यालयाकडून विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर या नवनिर्मित 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई या कार्यालयातील विद्युत निरीक्षक या पदाच्या दोन मंजूर पदांपैकी खालील 
विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद १ पद व विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, ठाणे या कार्यालयातील खालील 
विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद १२ पदे अज्ञी एकूण १३ पदे नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यातील विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, पालघर या कार्यालयाकडे कायमस्वरूपी वर्ग करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-५ 


"विवरणपत्र-अ" 
अ. पद श्रेणी (9 व्या वेतन | मुख्य विद्युत निरीक्षक, | मुख्य विद्युत निरीक्षक, | विद्यु निरीक्षक, 
क्र आयोगानुसार) यांचे कार्यालय, मुंबई | यांचे कार्यालय, मुंबई | निरीक्षण विभाग, 
यांच्या कार्यालयातील | या कार्यालयातील पद | पालघर यांच्याकडे 
विद्युत निरीक्षक यांची | वर्ग करण्यात | मुख्य विद्युत 
मंजूर पदसंख्या आल्यानंतर राहिलेली | निरीक्षक, यांचे 
पदसंख्या. कार्यालय, मुंबई 
यांच्याकडून वर्ग 
करण्यात आलेली 
पदसंख्या. 
| 9 | विद्युत निरीक्षक | 8-२३: ६७७००-२०८७०० २ १ १ 
"विवरणपत्र-ब" 
अ. पद श्रेणी (७ व्या वेतन | विद्युत निरीक्षक, | विद्यु निरीक्षक, | विद्यु निरीक्षक, 
क्र आयोगानुसार) निरीक्षण विभाग | निरीक्षण विभाग क्र.१, | निरीक्षण विभाग, 
क्र.१, ठाणे यांच्या | ठाणे यांच्याकडून | पालघर यांच्याकडे 
कार्यालयातील विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, 
एकूण मंजूर | निरीक्षण विभाग, | निरीक्षण विभाग क्र.१, 
पदसंख्या. पालघर या | ठाणे यांच्याकडून वर्ग 
कार्यालयाकडे पदे वर्ग | करण्यात आलेली 
करण्यात आल्यानंतर | पदसंख्या. 
राहिलेली पदसंख्या. 
| 9 | विद्युत निरीक्षक S-23: ६७७००-२०८७०० q q fo 
२ | सहाय्यक विद्युत निरीक्षक । 8-२०:५६१००-१७१५०० ३ २ १ 
३ | सहाय्यक अभियंता श्रेणी- | 5-१५:४१८००-१३२३०० १६ १० ६ 
२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ | 5-१४:३८६००-१२२८०० 
अभियंता 
विद्युत शुल्क निरीक्षक 5-१५: ४१८००-१३२३०० १ १ Pe 
मुख्य लिपीक/सहाय्यक | S-93: ३५४००-११२४०० ४ ३ १ 
विद्युत शुल्क निरीक्षक 
६ | वरीष्ठ लिपीक 5-८: २५५००-८११०० 4 8 q 
[७ | कनिष्ठ लिपीक 5-६: १९९००-६३२०० ९ ७ 2 
८ | जीपचालक 8-६: १९९००-६३२०० १ १ 
९ | दप्तरी 5-३: १६६००-५२४०० १ q fo 
| १० | नाईक S-3: १६६००-५२४०० q q fo 
। ११ | शिपाई 8-१: १५०००-४७६०० & 4 q 
एकूण ४८ ३६ १२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-५ 


३.  "विवरणपत्र-अ" व "विवरणपत्र-ब" मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या एकूण १३ पदांच्या वेतन व भत्यांवरील खर्च 
तसेच कार्यालयीन खर्च मागणी क्र. के-१, २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क, १०३ वसूली खर्च- 
विद्युत शुल्क, (००) (००) (०२) विद्युत निरीक्षणालय- निरीक्षणालय शाखा, दत्तमत (२०४५ ०३७८) या शिर्षाखाली व 
मागणी क्र. "के-१" २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क, १०३-वसूली खर्च- विद्युत शुल्क, (००) (००) 
(०१) विद्युत शुल्क शाखा, (२०४५ ०३६९) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीच्या तरतूदीतुन भागवण्यात 
यावा. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग-१, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
नियम क्र. २ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन विद्युत निरीक्षक, 
निरीक्षण विभाग, पालघर यांना "कार्यालय प्रमुख" तथा "नियंत्रण अधिकारी" आणि "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. उपरोक्त विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर या पदावर नियमित नियुक्‍ती 
होईपर्यंत त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य विद्युत निरीक्षक यांनी शासनास सादर 
करावा. तसेच विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सद्य:स्थितीत कार्यरत 
विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद सहाय्यक विद्युत निरीक्षक व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 
या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सेवा विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत 
आहेत. सदर विवरणपत्रामध्ये नमूद अ. क्र. ५ ते ११ येथील गट-क व गट-ड या पदावरील विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग क्र. १, ठाणे या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर या कार्यालयात 
वर्ग करण्याची कार्यवाही मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी त्यांच्या स्तरावरून करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२८/आपुक, दि. ०९.११.२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२२१५१८२४९९१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundlik 


Badgeri 


(प्रशांत पुं. बडगेरी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२९/ऊर्जा-५ 


६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, 

१. प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७१. 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पालघर. 

१४) वित्त विभाग, (कार्यासन-आ.पु.क. व कार्यासन- व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरिक्षक मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

१६) विद्युत निरीक्षक, मुंबई/सांताक्रुझ/पुणे/ठाणे १ व २/नाशिक/नागपूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद / 
अमरावती/वर्धा / अहमदनगर / मिरज (जि. सांगली) / रायगड / रत्नागिरी /सिंधुदूर्ग / जळगांव 
/धुळे / नंदुरबार /नांदेड / परभणी / जालना / लातूर / बीड / उस्मानाबाद / अकोला/ वाशिम / 
हिंगोली / यवतमाळ / सातारा/ बुलढाणा /भंडारा / गोंदिया / सोलापूर / चंद्रपूर / गडचिरोली / 
विद्युत निरिक्षक (उद्ववाहन),मुंबई/विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक मंडळ, व उद्ववाहन निरीक्षक) 
चेंबूर (पुर्व), मुंबई. 

१७ निवडनस्ती-ऊर्जा-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


